आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त 
आदिवासी मुला-मुलींच्या शासकीय 
वसतीगृहासाठी खाजगी इमारत खरेदी 
करण्याच्या अनुषंगाने निधी वितरण...१) मुलींचे 
वसतीगृह, उल्हासनगर, ता.उल्हासनगर, जि. 
ठाणे व २) मुलांचे वसतीगृह, मलकापुर (कराड), 
ता.कराड, जि.सातारा. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र.५६/ कार्यासन-६. 
पहिला मजला, विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १८ सप्टेंबर,२०१९. 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्रमांकः आवगृ-१३१९/ प्र.क्र.३९/ का-५,दि.२१.०८.२०१९. 
२) शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्रमांकः आवगृ-१३१९/ प्र.क्र.१२८/ का-५, दि.१३.०९.२०१९. 
३) शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्रमांकः आवगृ-१३१९/ प्र.क्र.१२९/का-५, दि.१३.०९.२०१९. 
४) आदिवासी विकास विभाग, नस्ती क्र.आवगृ१३१९/प्र.क्र.१२८/का-५. 


प्रस्तावना:- 

आदिवासी विकास विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये आदिवासी विकास 
विभागाच्या अधिनस्त आदिवासी मुला-मुलींच्या शासकीय वसतीगृहांसाठी तयार इमारती खरेदी 
करण्याबाबत धोरण ठरविण्यात आले आहे. या अनुषंगाने अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे यांच्या 
अधिनस्त कार्यक्षेत्रातील मौजे उल्हासनगर,ता.उल्हासनगर,जि.ठाणे येथील मुलींच्या वसतीगृहासाठी आणि 
मौजे मलकापूर (कराड),ता.कराड, जि.सातारा येथील मुलांच्या वसतीगृहांकरीता इमारत खरेदीच्या अनुक्रमे 
रू.११९६.०० लाख व रू.६७०.०० लाख इतक्या रक्कमेच्या प्रस्तावास संदर्भाधीन क्र.२ व ३ येथील शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. या अनुषंगाने संदर्भाधीन क्र.४ येथील प्रस्तावास अनुसरून सदरचा 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मागणी क्र. टी-६, लेखाशीर्ष- 
४२२५- अनुसूचित, जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय कल्याणावरील भांडवली खर्च,०२-अनुसूचित 
जमातीचे कल्याण, ७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०२)-जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजना, (०२)(०५)- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र.५६/ कार्यासन-६. 


वसतीगृहांचे बांधकाम (४२२५ १०९२), ५३-मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाली रू.७५००.०० लाख इतका निधी 
अर्थसंकल्पित आहे. 
सदर अर्थसंकल्पित निधीतून अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे यांच्या अधिनस्त कार्यक्षेत्रातील 
मौजे उल्हासनगर, ता.उल्हासनगर, जि.ठाणे येथील मुलींच्या वसतीगृहासाठी आणि मौजे मलकापूर 
(कराड), ता.कराड, जि.सातारा येथील मुलांच्या वसतीगृहांकरीता तयार इमारतींच्या खरेदीकरीता अनुक्रमे 
रू.११९६.०० लाख व रू.६७०.०० लाख असा एकूण रू.१८६६.०० लाख (अक्षरी रूपये अठरा कोटी सहासष्ट 
लाख ) इतका निधी नियंत्रक अधिकारी तथा आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना खालील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
अटी व शर्ती: 
१) नियंत्रक अधिकारी यांनी संदर्भाधीन क्र.१, २ व ३ येथील शासन निर्णयान्वये विहित अटी व 
Wald पालन करण्यात आले असल्याची खात्री करून सदरचा निधी आहरण व संवितरण 
अधिकारी तथा अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे यांना वितरीत करावा. 
२) वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-१७८,भाग-१, उप विभाग-५, अ.क्र.१,नियम क्र.१३४ मधील 
तसेच वित्त विभागाने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी व शा्तींचे पालन करण्यात यावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१८१४५९२९७४२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Digambarrao 


Ravindra Aute 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Tribal Development, 


D i g a al b a | fa O postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d 
8c4897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108 


A U te , cn=Ravindra Digambarrao Aute 


Date: 2019.09.18 16:53:15 +05'30' 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (आ.वि.) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री(आ.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
३. मा.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.प्रधान सचिव,आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
५. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास , ठाणे. 
७. जिल्हाधिकारी,ठाणे/ सातारा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र.५६/ कार्यासन-६. 


८. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, शहापूर, जि.ठाणे/ घोडेगाव, ता.आंबेगाव, 
जि.पुणे. 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र - 9/2 मुंबई/नागपूर. 

१०. महालेखापाल(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - १/२ मुंबई/नागपूर. 

११. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी (ठाणे/ सातार). 

१३. कार्यासन अधिकारी (का-५), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१४. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


